कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बी.एस.यु.पी. 
प्रकल्पातील सदनिका डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडॉर 
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (DFCCIL) यांना उपलब्ध 
करून देण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५०अ अन्वये महापालिकेस 


निदेश देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०१९/प्र.क्र.८६/नवि-२८ 
मुख्य इमारत, ४ था मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई - ४०० 032, 
दिनांक:- ११ नोव्हेंबर, २०१९ 


१. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०३.०७.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

२. मुख्य महाप्रबंधक, डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. यांचे दि.०८.०८.२०१९ चे पत्र. 

३. आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांचे क्र.जा.क्र.कडोंमपा/आयुक्‍्त/पीए/गृहनिर्माण/०६, 
दि.१६.०८.२०१९ चे पत्र. 

४. शासन पत्र समक्रमांक दि.१३.०९.२०१९. 

५. आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.कडोंमपा/आयुक्‍्त/पीए/गृहनिर्माण/०८, 
दि.३०.०९.२०१९. 


य्रस्तावना:- 

दिल्ली ते जे.एन.पी.टी. उरणपर्यंत समर्पित मालवाहतुक मार्गिकेमध्ये बाधित प्रकल्पग्रस्तांसाठी कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिकेअंतर्गत बी.एस.यु.पी. (Basic Services to Urban Poor) प्रकल्पात बांधण्यात येत 
असलेल्या सदनिका उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्य महाप्रबंधक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ 
इंडिया लि. (DFCCIL) यांनी राज्य शासनास विनंती केली आहे. 


मुख्य महाप्रबंधक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. यांनी त्यांच्या दि.०८.०८.२०१९ 
च्या पत्रान्वये एकूण ३५१५ सदनिकांची मागणी केलेली आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात एकूण १६०० सदनिका 
देण्याची व तातडी म्हणून एकूण ८४० सदनिका देण्याची विनंती केलेली आहे. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५०-अ मध्ये केंद्र शासनाच्या प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिकेस अनुदेशा किंवा निर्देश देण्याचे राज्य शासनास अधिकार आहेत. 
डेडिकेटेड We कोरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या मागणीस अनुसरून झासन पत्र दि.१३.०९.२०१९ अन्वये 
कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या बी.एस.यु.पी. योजनेअंतर्गत बांधकाम केलेल्या व बी.एस.यु.पी. 
प्रकल्पात बाधित सर्व लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या सदनिका वगळून शिल्लक राहणाऱ्या सदनिकांपैकी पहिल्या टप्प्यात 


झासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०१९/प्र.क्र.८६/नवि-२८ 


एकूण ८४० सदनिका डेडीकेटेड the कोरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (DFCCIL) ला बाजारभावाने 
(रेडीरेकनर) उपलब्ध करून का देण्यात येऊ नये, याबाबत अभिवेदन सादर करण्याचे कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिकेस कळविण्यात आले. 


त्यास अनुसरून आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी दि.३०.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये असे 
निवेदन केले आहे की, प्रस्तुत प्रकरणाबाबतचा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला 
होता. तथापि, सर्वसाधारण सभेने सदर विषय स्थगित ठेवला आहे. त्यामुळे याबाबत शासन स्तरावर उचित निर्णय 
घेणे आवश्यक राहील. 

आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांनी सादर Hoe निवेदन तसेच दिल्ली ते जे.एन.पी.टी. 
उरणपर्यंत समर्पित मालवाहतुक मार्गिका या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी 
होण्याची आवश्‍यकता विचारात घेता, सदर प्रकल्पात बाधित लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने 
कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेच्या बी.एस.यु.पी. प्रकल्पातील Ree असलेली घरे 
डी.एफ.सी.सी.आय.एल. ला बाजारभाव व अनुज्ञेय इतर कर समाविष्ट करून देण्याबाबत कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिकेस निदेश देणे आवश्‍यक असल्याचे राज्य शासनाचे मत झाल्याने, असे निदेश देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाच्या दिल्ली ते उरणपर्यंत समर्पित मालवाहतुक मार्गिका प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालीकेस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५०-अ 
अन्वये पुढीलप्रमाणे निदेश देण्यात येत आहेत:- 


निदेश 


3) केंद्र शासनाच्या दिल्ली ते उरणपर्यंत समर्पित मालवाहतुक मार्गिका प्रकल्पाचे काम लवकरात ळवकर 
मार्गी लागण्यासाठी डेडीकेटेड the कोरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (OFCCIL) ने मागणी 
केल्यानुसार त्यांना, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बी.एस.यु.पी. प्रकल्पामधील तयार व 
शिल्लक असलेल्या सदनिकांपैकी पहिल्या टप्प्यात ८४० सदनिका बाजारभावाने (रेडीरेकनर) (अधिक 
नियमानुसार लागणारे प्रशासकीय शुल्क व इतर सर्व कर समाविष्ट करून) देण्यात याव्यात. 


ब) सदरच्या ८४० सदनिकांचा डेडीकेटेड the कोरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (DFCCIL) कडून 
प्राप्त होणारा निधी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय (DMA), मुंबई यांचेकडे स्वतंत्र बँक खाते 
उघडून त्या खात्यात जमा करण्यात यावा. नगरपरिषद प्रशासन संचाळनाळलय, मुंबई (OMA) यांनी 
सदर निधीची विभागणी करून कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका व राज्य शासन यांना देय 
असलेला त्यांचा हिस्सा परस्पर तातडीने अदा करावा. 


क) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (OFCCIL) कडून नगरपरिषद WIR 
संचालनालय, मुंबई (DMA) यांच्याकडे निधी प्राप्त झाल्यानंतर कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेने 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०१९/प्र.क्र.८६/नवि-२८ 


बी.एस.यु.पी. प्रकल्पातील सदनिकांचा प्रत्यक्ष ताबा डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 
लि. (DECCIL) ला तीन दिवसांच्या आत द्यावा. 


ड) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने सदनिका हस्तांतरणाची संपूर्ण कार्यवाही तातडीने पूर्ण 
करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त निदेश अंमलात आणणे हे महानगरपालिकेचे कर्तव्य असेल. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११११११२५४१५०२५ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Navnath Ravaji Wath 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Urban Development Department, 

a V Nn a h postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=885bfbac1 d8ef74e3ffe622f226b31d 
75c¢2a13f319632f0da72fd54e5 7acOOff, 


R Tk W h serialNumber=30e05bf6f1 ed1 1d82b5689c9fc 
a Vaj | a 7 6b47a271a6b22790a9388dba7f3db15e247ff5 
,cn=Navnath Ravaji Wath 
Date: 2019.11.11 12:09:21 +05'30' 


(नवनाथ रा. वाठ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य महाप्रबंधक (दक्षिण), डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई 
७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय (DMA), मुंबई. 

८. महापौर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

९. आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

१०. प्रधान सचिव ( नवि-१) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव ( नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती ( नवि-२८ ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


